मे. बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा परिवहन (BEST) 
कंपनीस Vaca करीता अतिरिक्त जागा वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२१/प्र.क्र.9७/२०२१/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


मंत्रालय विस्तार इमारतीमध्ये मा. मंत्री महोदयांच्या दालनांचे तसेच विविध प्रशासकीय विभागाच्या 
कार्यालयांच्या नुतनीकरणामुळे विद्युत पुरवठयाची मागणी वाढल्याने सुधारित Parca उभारुन अतिरिक्‍त 
विद्युतभार उपलब्ध करुन देण्याकरीता मंत्रालय विस्तार इमारतीच्या पाठीमागील बाजूस असणाऱ्या मे. बृहन्मुंबई 
विद्युत पुरवठा परिवहन (BEST) कंपनीच्या सबस्टेशञानच्या जागेशोजारील ८९.६४ चौ. मि. अतिरिक्‍त जागा आणि 
विद्युत मिटर रुम साठी मंत्रालय विस्तार इमारतीच्या जीन्याखालील ८.०८ चौ. मि. जागा मे. बृहन्मुंबई विद्युत 
पुरवठा परिवहन (BEST) कंपनीस वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 
मे. बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा परिवहन (BEST) कंपनीस सुधारित Waa उभारुन अतिरिक्त विद्युतभार 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता मंत्रालय विस्तार इमारतीच्या पाठीमागील बाजूस असणाऱ्या मे. बृहन्मुंबई विद्युत 
पुरवठा परिवहन (BEST) कंपनीच्या सद्य:स्थितीत असलेल्या सबस्टेशनच्या जागेशोजारीळ ८९.६४ चौ. मि. 
अतिरिक्त जागा आणि विद्युत मिटर रुम साठी मंत्रालय विस्तार इमारतीच्या जीन्याखाळील ८.०८ चौ. मि. जागा 
खालील अटींच्या अधीन राहून वाटप करण्यात येत आहे :- 
१) सब स्टेशनसाठी वापरण्यात येणाऱया जागेमुळे इमारतीच्या मुळ बांधकामास कोणताही धोका 
उद्भवणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
२) सब स्टेशनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेमधुन उपहारगृहाच्या व इतर भूमिगत ड्रेनेज लाईन जात 
असल्याने त्याबाबत योग्यती खबरदारी घेण्यात यावी. 
३) इमारतीच्या सभोवताली अग्नीशामक यंत्राचे वाहन जाण्यास जागा मोकळी ठेवण्यात यावी. 


२. कार्यकारी अभियंता, SHA शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२१/प्र.क्र.9७७/२०२१/२२, 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०११७०५०९६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUVARNA GANESH GAWDE 
VA R N A A N E H GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahar 
)=ef7c7aa7d7ef166d903fa3f2e19630 1 76bSaef86edf82a7744d898d2746 
81eeb, pseudonym=EFFC2A085C4346EF93DD6833374 1 DFA82FEDS991 


serialNumber=07C579538500B8975CCC3AD7E231B775BF3CCCF9649AB7E299 
CD82DCBE6A25C8, cn=SUVARNA GANESH GAWDE 
Date: 2022.02.01 17:06:40 +05'30 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
विभागीय अभियंता (नियोजन), मे. बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा परिवहन (BEST) कंपनी, कुलाबा, मुंबई. 

. उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 

१३. कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां.वि., बांधकाम भवन, १ ला मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 

१४. उप अभियंता, मंत्रालय विद्युत उप विभाग, मंत्रालय आवार, मुंबई-३२. 

१५. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


